उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक), नांदेड वन विभाग 
नांदेड यांचे नांवे नवीन स्वीय प्रपंची लेखा (PLA) 
खाते उघडण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय :-संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४९/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २२ डिसेंबर, २०२३ 


१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एमएफपी-२१-०४/प्र. क्र.६७/फ-१, दि.२८.०२.२००६ 

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एमएफपी-२१-०४/प्र. क्र.६७/फ-१, दि.०१.११.२००७ 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१०१४/प्र.क्र.५/कोषा.प्रशा.५, दि.२४.०१.२०१४ 

४. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: तेंदूआ-२०२२/प्र. क्र.१३८/फ-९, दि.१५.०२.२०२३ 

५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-२(१)/असं/प्र.क्र.०४/५६१/२०२२-२३, दि.२९.०३.२०२३ 

६. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ठ वनोपज), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.२०(१/स्वीस/पीएलए /६६/२०२२-२३, दि.०८.०८.२०२३ 


शासन निर्णय :- 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी वाचा 
येथे नमूद क्र.५, दिनांक २९.०३.२०२३ रोजीचे पत्र व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ठ वनोपज), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे वाचा येथे नमूद क्र.६, दिनांक ०८.०८.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये उपवनसंरक्षक 
(प्रादेशिक), नांदेड वन विभाग नांदेड यांचे नांवे उघडण्यात येणाऱ्या स्वीय प्रपंजी लेखा (PLA) खाते 
उघडण्यास परवानगी मिळणेकरीता प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुषंगाने उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नांदेड 
वन विभाग, नांदेड यांचे नांवे नवीन स्वीय प्रपंची लेखा (PLA) खाते उघडण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


०२. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-॥, नागपूर यांनी उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), 
नांदेड वन विभाग, नांदेड यांचे नांवे नवीन स्वीय प्रपंची लेखा (PLA) खाते उघडण्यास खालील अटी व 
शर्तीच्या अधिन राहून परवानगी दिली आहे.:- 

१. तेंदूपानांची विक्री वनविभागाकडून उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक), नांदेड, वन विभाग, जिल्हा नांदेड 
यांच्या वैयक्तिक लेजर खात्याच्या नावाने निविदांद्वारे केळी जाईल आणि विक्रीतून मिळालेली 
रॉयल्टीची रक्‍कम सदर स्वीय प्रपंची लेखा खात्यात जमा करावी. 

२. तसेच, तेंदूपानांच्या विक्रीतून मिळालेली रॉयल्टीची रक्‍कम मजुरांना प्रोत्साहनात्मक (Incentive 
Bonus) बोनस मजुरी म्हणून वाटप करण्यासाठी खर्च करावी. 

३. सदर स्वीय प्रपंची खात्यावरील वेळोवेळी होणारे आर्थिक व्यवहार सांभाळण्याची जबाबदारी संबंधित 
प्रशासक / कार्यालयाची राहील. तसेच भविष्यात सदर खाते आर्थिक व्यवहार न झाल्याने बंद होणार 
नाही, याची दक्षता संबंधित प्रशासक/कार्यालयाने घ्यावी. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४९/फ-९ 


४. कोषागार/उप कोषागार कार्यालयाशी सदर स्वीय प्रपंची लेखा (PLA) खात्यातील tartar 
ताळमेळ ठेवण्यासाठी संबंधित प्रशासक / कार्यालय जबाबदार राहील 

५. सदर स्वीय प्रपंची खात्यास महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ खंड-१ व लेखा नियमातील सर्व 
तरतुदी लागू राहतील. 

६. हे स्वीय प्रपंची लेखा (PLA) नियमानुसार ऑडिटच्या अधीन असेल. 


०३. सदर आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२११/२३/को.प्र.४, दिनांक २३.८.२०२३ अन्वये 
प्राप्त सहमतीनुसार आणि प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-॥, नागपूर यांच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.1॥॥/७1.॥-२/(॥0१-१४/२॥॥/२०२३-२४/१२०४, दिनांक 94.99.2023 अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२२१५४४०३५०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK VJAY HOSHING 


DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27R50JA8P, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edfob9dde07f42d90c6bc17db 
755d4af91632f6c0b678e, postalCode=414001, 


HOSHING oe 
(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने),महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
प्रधान महालेखापाल-। व ॥, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर (यांना त्यांच्या इंग्रजी 
अनौपचारीक संदर्भ w.TM/Grll-2/UOR-98/PLA/2023-28/9208, दिनांक 94.99.2023 च्या संदर्भाच्या 
अनुषंगाने पुढील आवश्‍यक त्या कार्यवाहीकरिता अग्रेषित) 


प्रत :- 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ट वनोपज), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) छत्रपती संभाजीनगर. 
५. उपवनसंरक्षक, नांदेड वन विभाग, नांदेड 
सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग, अर्थ-३/व्यय-१०/काषा-५, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवडनस्ती. 


eon SG O&M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


